प्रकाशाच्या किरणावर 
अल्बर्ट आईनस्टाईनची गोष्ट 


लेखिका: जेनिफर बर्न; चित्रे: व्लादिमीर राइन्स्की 





प्रकाशाच्या किरणावर 


मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 








शंभर-दीडशे वर्षांपर्वी जेव्हा आभाळात तारे 
भटकत होते, पथ्वी सर्याभोवती प्रदक्षिणा घालत 
होती आणि मार्च महिन्यात वारा नदीकिनारी 
वसलेल्या एका छोटयाशा शहरातन वाहात होता 
तेव्हा एका तान्ह्या मत्राचा जन्म झाला 


त्याच्या आई-वडिलांनी त्याचे नाव अल्बर्ट ठेवले. 








अल्बर्ट दोन वर्षांचा झाला. पण त्याने एकही शब्द उच्चारला नाही. अल्बर्ट तीन वर्षांचा झाला, तेव्हाही तो काहीच बोलला नाही. 





त्याने फक्त आपल्या मोठ्या जिज्ञासू डोळ्यांनी सभोवतात्री पाहिले त्याच्या आई-वडिलांना चिंता वाटली. अल्बर्ट एवढा वेगळा का? काही 
समस्या तर नाही त्याच्यात? पण शेवटी तो त्यांचा मत्रगा होता 


भोवतालचे दृश्य पाहून त्याला नवल वाटले, खप कतहल वाटले 
ऱ रह त्यांनी त्याला अपार प्रेम दिले....कसाही का असेना 





एकदा अल्बर्ट ला असल्यामुळे बिछान्यात पडून होता. जच 
त्याच्या वडिलांनी त्याला एक होकायंत्र आणून दिले. च् 
गोल डबीत एक चंबक सई होती. होकायंत्र कोणत्याही दिशेत 
> दे 
वळवले तरी त्याची चुंबक सुई नेहमी उत्तर दिशा दाखवत असे, 
जणू कुणा अदृश्य हाताने तिला धरून ठेवले होते. अल्बर्ट 20: 
आश्चर्याने थक्क झाला, त्याचे अंग थरथरू लागले. 2८//* 


अचानक त्याला जाणवले की विश्वात अशी अनेक अज्ञात आणि 
अनाकलनीय गूढ रहस्ये दडलेली आहेत. 


त्याला ही रहस्ये समजून घ्यावीशी वाटू लागली. 


पवत 


टा 


र 
ची 1.) * 
व क 


1 ळक 
(०23. 
र 
ची 


ग. 
४ 





मग अल्बर्ट आपल्या शंका विचारू लागला. शाळेत, घरात तो 
सगळ्यांना प्रश्न विचारू लागला. काही शिक्षकांना त्याचे प्रश्न 
वर्गात व्यत्यय वाट लागले. त्यांनी अल्बर्टना सांगितले की तो 
इतर मलांसारखे वागायत्रा शिकला नाही तर तो आयणष्यात 
काही साध्य करू शकणार नाही 


4 


भ 


आल 


|), 


डं 


4.4 :-4., ५ & १४ 2 


1 व. 


। 
१ 


| ॥0॥.1६.. "2 ॥.1..1.., "ग 








पण अल्बर्टला इतर मुलांसारखे व्हायचे नव्हते. 


त्याला विश्वातील दडलेली रहस्ये शोधायची होती. 


(>: > 
ल के 








एकदा अल्बर्ट वेगाने सायकल चालवत गावातन जात होता. 
तेव्हा त्याने वरून सर्याची किरणे पथ्वीकडे येताना पाहिली 
त्याच्या मनात आले, यातील एका किरणावर बसन प्रवास 
केला तर काय होईल? आणि त्याच क्षणी अल्बर्ट आपल्या 
सायकत्रवर नव्हता, त्याच्या गावातील रस्त्यावर नव्हता 
तो सर्याच्या एका किरणावर बसन अवकाशात प्रवास करत 
होता. अल्बर्टच्या डोक्यात तोवर आलेला हा सर्वात मोठा 
आणि रोमांचक विचार होता. या अनभवाने त्याच्या मनात 
नाना तर्‍हेचे प्रश्न निमीण झाले 











7; 


मग अल्बर्ट वाचन करू लागला, अभ्यास करु लागला. त्याने प्रकाश 
आणि ध्वनी यांच्याबद्दल वाचन केले, उष्णता आणि चंबकत्व 
यांच्याबद्दल वाचन केल्ले तसेच गरुत्वाकर्षणाबद्दलही वाचन केले 
गरुत्वाकर्षण हे असे अद्श्य बल आहे जे आपल्याला पथ्वीकडे खेचन 
ठेवते, चंद्राला अंतराळात निसट॒ न देता आपल्याभोवती तरंगत ठेवते 







डा 


|. 
का 
॥। 






| 
| 


अ 
९ 


ह. 
- 
9 






क. द 
१ 


र 





3 


॥॥ 


"उ (... 
०&- ६. 


1। 


| 









अल्बर्टची संख्यांशी ओळख झाली. अल्बर्टला गणित आवडले 
त्याला गणित ही निसर्गाची रहस्ये उलगडणारी एक गस्त भाषा 
वाटली. पण गणिताचे वाचन करून अल्बर्टला आपल्या सर्व प्रश्नांची 
उत्तरे मिळाली नाहीत. म्हणन तो वाचत राहिला, कतहल चाळवत 
लागला, शिकत राहिला 


अल्बर्टचे कॉलेजचे शिक्षण पर्ण झाले. त्यात्रा आपत्रे आवडते विषय तो एका सरकारी कार्यालयात एक साधारण, निवांत नोकरी करू 


शिकवायची इच्छा होती -ते सर्व विषय ज्यांचे त्याने इतक्या वर्षात लागला. तिथे त्याला इतर लोकांच्या कल्पनांवर आणि विचारांवर 
सखोल वाचन केले होते. पण अल्बर्टला शिक्षकाची नोकरी कुठेच काम करावे लागे. तो त्याचे काम व्यवस्थित करत असे, भरभर 

मिळाली नाही. म्हणून त्याने दुसरी एक _--ण 1271 उरकत असे....एवढ्या भरभर की त्याला विचार करायला, कृतूहल 
नोकरी स्वीकारली. टर चाळवायला मोकळा वेळ मिळत असे. न 


१ 
ऱ्य 


| 


१ न "क्क 
डं 
र्क ] 
1] क 
शी न । 
मी यी र 
१ 
1 
(क्ले -! ४ हि 
बिड. ४ शि 
रा. 
» >“ ह 1 
न ते; न ह 
ळ्ळ्मी >» ळ्‌ 
शि शौ 
च्पि र 
र 
क 
ज्र ना” 
ष्र | क 
| “> 


१: 


र... 


भभ 
<. 
1 


१ 


१ मिळना, 
"6४ १7... > 
रद) 
30: आ 
शा च्छ उ धट कर ब््ने 


रीज... 


य 


वी 
ग... 
४ क्य ७. अडे 
>» रळ 
1 





अल्बर्टने आपल्या चहात साखर विरघळताना पाहिल्री. त्याने आपल्या पाइपमधून निघणारा धूर पाहिला, त्याला 
हवेत मिसळताना पाहिले. 
साखर चहात गायब कशी होते? एक पदार्थ दुसऱ्यामध्ये विलिन कसा होतो? 





(९२ 


शकत नाहीत - त्यांना 


दिसू 
लोकांचा अणच्या 


र्‍या अस्तित्वावर विश्वास 


नट 


(९२ 


चिंतनातून है सिद्ध झाले की विश्वातील 
अणंपासन बनलेला आहे. 


अगदी साखर आणि चहासद्धा, धर आणि हवासद्धा, अल्बर्ट 


।्रे 


- जे डोळ्यांना दि 
म्हणतात. काही लो 
नाही. पण अल्बर्टच्या चिंतना 


मग तो यावर चिंतन करू लागला. तो या कल्पनेवर विचार 
प्रत्येक पदार्थ अणं 


करू लागला की विश्वातील प्रत्येक पदार्थ सक्ष्म कणांनी 


बनलेला आहे 
अण 





पी 


*«>2०7*%€./* 
५७.०७, 674८०» 


बडे 
पुस्तकसुद्धा 
बनलय! 


पु 
अणनी ब 





हे 


९२ 


।्रे 


।्टे 


आणि आपण सगळेसदा. 


पूर्वी कुणी 


. अल्बर्टने काळ 


* आणि आपले जीवन भविष्यात प्रवास करत असते 
_ आणि अवकाश 


सूर्याभोवती फिरत असतो 
नव्या दृष्टिकोनातून पाहिले, 


यांना एका 


अवकाशातील सर्व खगोल फिरतात, काळासोबत ते पठे सरकतात. 


पाहिले नाही असे. 


ब 
ी: 
र 
क 
न 
र 
० 
१ 
| 


:_ आपण झोपलो तरी आपल्या ग्रहासोबत 





अल्बर्टने आपले विचार लिहन ठेवले. ते त्याने पाकिटात घातले 
आणि विज्ञान मासिकांना पाठवले. अल्बर्टने पाठवलेले सर्व लेख 
मासिकांत छापन आले. संशोधक आणि प्राध्यापकांना त्याच्या लेखांत 
रस वाटला. ते लेख खरोखरच उत्कष्ट होते 


लोक, विविध संस्था अल्बर्टला त्यांच्यासोबत काम करण्यासाठी, 
शिकवण्यासाठी आमंत्रण देऊ लागले 


आयष्यात त्याला प्रथमच लोकांकडन प्रतिसाद मिळ लागला, “काय 
प्रतिभावंत आहे अल्बर्ट!” आता अल्बर्ट सारा वेळ चिंतन, विचार, 
कल्पना या त्याच्या आवडीच्या गोष्टी करण्यात घालव शकत होता 


(जू प्रतिभावंत 
आहे अल्बर्ट!” 













जसे, सर्व पदार्थ ज्यांपासन बनलेले आहेत त्या अणच्या अंतरंगात 
काय आहे. त्याने चंबकत्व आणि गरुत्वाकर्षण यांसारख्या गढ 
बलांबाबतही चिंतन केले. या सर्व गोष्टी काम कसे करतात, हे 
समजन घेण्यासाठी त्याने नव्या पद्धती शोधल्या 


ल >**<€ 


किती छोटं आहे... . 
अगदी सूक्ष्म! टी 








<2 ९२ 


छोटीशी नाव ही त्याच्या चिंतनाची एक आवडती जागा होती. 
वारा नावेला पाण्यात वाहात नेत असे तसे त्याचे मनही भराऱ्या 


अल्बर्ट जिथे जाई तिथे चिंतनात ब॒डन जात असे. त्याची 
मारत उडत असे. 





ल र / क प >ये ळे 
(च्या / डय ऱ्य कधीकधी अल्बर्टला एखाद्या क्लिष्ट आणि कठीण प्रश्नाशी झुंजत 


बसावे लागे. अशा वेळी तो प्रश्न बाजुला ठेवून आपले व्हायोलिन 
वाजवत बसे. 

संगीत अल्बर्टचे मन रिझवत असे. त्यामुळे अधिक सखोल 
चिंतन करण्यास मदत होत असे 





2 ९3. । |. | ॥ 
. क 
क्म चा क्क 
क 


क 
क 
क 


७ ८ 
ह त. आडी 
वि 


$$. हे. 
क ड्‌ नड १. 





१». क. 
6 “अ... 


क 


चिंतन करताना अल्बर्ट काही ठराविक कपडे घालत असे. 


त्याचे आवडते कपडे होते एक ढगळ पॅट आणि स्वेटर. तो क” ब्रीज नसत तर. नसले तर द! 
मोज्यांशिवाय बूट घालत असे. तो वयाने मोठा असल्यामळे कणी । शु माझे पाय खप 

त्याला मोजे घालण्याची सक्ती करू शकत नव्हते, असे तों म्हणत आनंदी 

असे. 





असतात! 












ज्या शहरात तो राहात असे, तेथील रस्त्यांवर तो आपल्या चिंतनात मग्न 
होऊन भटकत असे. लोकांना त्याच्या या गोष्टीची सवय झाली होती 
काहीवेळा तो आईसक्रीमचा कोन खात चालताना दिसे. त्याच्या लांब 
अस्ताव्यस्त केसांमुळे त्याला चट्कन ओळखता येत असे. वयासोबत त्याचे डू ९५ 
केसही अगदी पांढरे झाले होते 89. 





अल्बर्ट जिथे जाई तिथे विश्वाचे रहस्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत 
असे. तो त्या प्रकाशकिरणाला कधीही विसरला नाही, ज्यावर बसन 
त्याने फार पर्वी आपल्या कल्पनेत भराऱ्या मारल्या होत्या 


अल्बर्टने हा शोध लावला की कोणतीही व्यक्ती किवा वस्त 
अवकाशात प्रकाशाच्या गतीपेक्षा जास्त वेगाने प्रवास करू शकत 
नाही 





तो हेदेखील समजन चकल्ा की जर तो प्रकाशाच्या जवळपास हा विचार इतका अद्भत होता की लोकांचा त्यावर आधी विश्वासच 
एवढया गतीने प्रवोस करेल तर विचित्र गोष्टी घडतील. या वेगाने बसला नाही. पण संशोधकांनी आज त्याची कल्पना बरोबर आहे 
प्रवास करताना अल्बर्टची फक्त काही मिनिटेच खर्ची पडतील असे सिद्ध केले आहे. 


स्टे 2320.) 
ट्ड ह डळ क्क र 








अल्बर्ट आपल्या आयणष्याच्या अंतकाळापर्यंत, अगदी 
अंतिम क्षणापर्यंत चितन करत राहिला 


पर्वी कधीही, कणीही न विचारलेले प्रश्न त्याने उपस्थित 
केले. पर्वी कधीही न शोधली गेलेली उत्तरे त्याने शोधली. 
पर्वी कधीही, कणीही विचार केला नव्हता अशा 
संकल्पनांचा विचार त्याने केला 


अल्बर्टच्या संकल्पनांमुळे अवकाशयान आणि कृत्रिम 
उपग्रह बनवण्यास मटत मिळाली, ज्यामळे आपण 
चंद्रावर आणि त्यापत्रिकडे जाऊ शकतो. त्याच्या 
चिंतनामळे आपण विश्व समजन घेऊ शकलो. त्यापर्वी 
कणीही विश्वाबद्दल असा विचार केला नव्हता 


तरीही, अल्बर्ट आपल्यासमोर ल्यासमोर कित्येक मोठे प्रश्न सोडन 
गेला. आज संशोधक या प्रश्नावर काम करत आहेत 


कका 
1.1 व्ग् का 
&च  *७:,*/ 
क 
च? ओह 


चि 


या प्रश्नांची उत्तरे कधीतरी तम्ही शोधन काढाल 
विचार करून, चिंतन करून, कल्पनाशक्ती लढवन 


| 
हि क गि ककि ी हृ 


८-१ 
"होली. 
|) र ( 
८.4 व 
“. | 
ह *. 
“4 


१ “६ 


'य११६६४४७..* 
कक 
1. क कील; क्क 
९ 


००७. 
न्न 
» 4. 


४ 


2: 3301 क्क > 


ज्र 


"18 
» 14) 





>" शे 

ररक ह २ शं त त्व र 

१ 7. ॥ शि 1. क 
“> ५ % न 
के. ५०७५५ 





च > - समास 


